आर्थिक गैरव्यवहारातील गुन्ह्यांच्या 
तपासकामी फॉरेन्सिक ऑंडीटर संस्थांची 
सूची (Panel) मधील M/s. R. Seth & 
Associate या फॉरेन्सिक ऑओंडीटरचे नाव 
वगळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय : एमपीआय-१११९/प्र.क्र.८६०/पोल-११ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख : ११ जून, २०२१. 


वाचा : 


शासन निर्णय क्रमांक : एमपीआय-१११९/प्र.क्र.८६०/पोल-११, दिनांक ०८ एप्रिळ, २०२०. 

प्रस्तावना : 

आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भात दाखल गुन्ह्यांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, राज्य गुन्हे अन्वेषण 
विभाग व इतर घटकांखालील विविध पथकांकडून करण्यात येतो. या तपासाकरीता अनुभवी तसेच 
तज्ञ व्यक्‍ती / संस्था यांची असणारी गरज लक्षात घेता इच्छुक फॉरेन्सिक ऑडीट व डिजीटल 
फॉरेन्सिक ऑडीट करणाऱ्या पाच संस्थांची सूची (Panel) उपरोक्‍त नमूद वाचा येथील शासन 
निर्णयान्वये तयार करण्यात आली होती. आर्थिक गुन्हे विभाग गु.र. क्र. २०/१५ कलम ४०९, ४६०, 
४७७ (अ), १२०(ब), या गुन्ह्यांच्या तपासाच्या अनुषंगाने विविध प्रक्रिया राबवून सह पोळीस आयुक्त, 
आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई यांचे का.आ. क्रमांक १५/सह पो.आ./आ.गु.वि./२०२०, दिनांक 
१३.०७.२०२० रोजीच्या आदेझान्वये M/s R. Seth & Associate यांची फॉरेन्सिक ऑंडीटर म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. त्यांनी सादर केलेल्या कोटोडान नुसार त्यांची नियुक्‍ती झाल्यापासून 
३ महिन्यांमध्ये फॉरेन्सिक ऑडीट पुर्ण करणे आवश्‍यक होते. तथापि M/s त. Seth & Associate 
यांनी अद्याप पर्यंत फॉरेन्सिक ओंडीटरचे काम सुरु Hoes नाही. वरील नमूद गुन्ह्यामध्ये M/s १. 
Seth & Associate यांना फॉरेन्सिक ऑंडीटरचे काम सुरु करण्यासाठी अनेकदा संपर्क साधुनही ते 
काम सुरु करण्याचे टाळत असून त्यांना कामात स्वारस्य राहीले नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे 
गुन्ह्याच्या तपासामध्ये विलंब होत असल्याने व त्यामुळे M/s R. Seth & Associate यांची कामगिरी 
असमाधानकारक असल्याने त्यांची दिनांक १३.०७.२०२० अन्वये करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द 
करण्याबाबत शासन मान्यता देत असल्याचे शासनाच्या शासनपत्र समक्रमांक दिनांक ०७ जून, २०२१ 
अन्वये पोलीस उपायुक्त (२), आ.गु.शा., मुंबई यांना कळविण्यात आलेले आहे. तसेच M/s R. Seth 
& Associate यांनी त्यांना दिळेळे काम पुर्ण केळे नसल्याने तसेच त्यांची कामगिरी असमाधानकारक 
असल्याने सदर संस्थेचे नाव सूची (Panel) मधून वगळण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

सदरहु शासन निर्णयान्वये वाचा येथील शासन निर्णयासोबतच्या तालिका (अ) येथील 
संस्थांच्या सूची (Panel) मधून खालील संस्थेचे नाव वगळण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-१११९/प्र.क्र.८६०/पोल-११ 


तालिका (अ) फॉरेन्सिक sister 
वर्गवारी । अ.क्र. । संस्थेचे  । संस्थेचा पत्ता दुरध्वनी क्रमांक | ई-मेल आयडी 
नांव 
शिडी 37 M/s गरे. | 104, F-1, HDIL, | 9314660221 rssethandassociate 
Seth & | Residency Park, 210 @gmail.com 
Associate | Virar (West), Thane 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावनर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१४१५२४५४३९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Ramesh |॥(॥१॥॥॥0 ». 


Manale 


itally signed by Ramesh M 


(रमेश मनाळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
) सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


A 


CS 0८ ww 


4 
सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ. 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव. 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 
आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


Nn S&S O&M 


८“? 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४) सर्व पोलीस आयुक्‍त (पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई वगळून) 
१५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
१६) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
) 
) 


Se VS Te Nw 


१७) सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी. 
१८) सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 
१९) निवडनस्ती (पोल-११ कार्यासन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


